माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत प्राप्त बक्षिस 
रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामांसाठी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सादर केलेल्या 
सविस्तर प्रकल्प अहवालास (DPR) 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

ठाणे महानगरपालिका 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 
शाहीद भगतसिंग चौक, मदाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक: ५ मे, २०२२ 


वाचा : (१) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ जुळे, २०२१ 
(२) शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्र. अभियान-२०२१/ प्र.क्र.५७/ 
तां.क.१, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ 
(३) प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी गठित समितीच्या दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी 
झालेल्या बैठकीचे इत्तिवृत्त. 


प्रस्तावना : 


माझी वसुंधरा अभियान १.० मधील ४ गटातील विजेत्यांचा सन्मान दिनांक ५ जून, २०२१ 
रोजी करण्यात आला असून, या विजेत्या स्थानिक संस्थांना रोख रकमांची पारितोषीके व सदर 
बक्षिस रकमेच्या विनियोगाची कार्यपध्दती संदर्भीय क्रमांक (१) येथील दिनांक ८ जुले, २०२१ च्या 
शासन निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आली आहे. त्यानुसार, स्थानिक संस्थांनी पारितोषीकाच्या 
रकमेमधून हाती घ्यावयाचा कामांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून, त्यास संदर्भीय 
क्रमांक (२) येथील दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण 
व वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीकडून प्रशासकीय मान्यता घ्यावयाची 
आहे. 


२. त्यानुसार, बक्षिस मिळालेल्या स्थानिक संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालास मान्यता देण्यासाठी मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक ३ मार्च, २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत १० स्थानिक संस्थांनी सादर 
केलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालावर चर्चा होवून समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित 


स्थानिक संस्थेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


शासन निर्णय : 


प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबींचा विचार करून माझी वसुंधरा अभियानांतर्गत स्थानिक 
संस्थांना प्राप्त होणाऱ्या बक्षिस रकमेमधून हाती घ्यावयाच्या कामाचा रू. १०.४८ कोटी किमतीचा 
सविस्तर प्रकल्प अहवाल आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका यांनी sex अभियंता, ठाणे 
महानगरपालिका यांची तांत्रिक मान्यता घेवून सादर केला आहे. मा. प्रधान सचिव, पर्यावरण व 
वातावरणीय बदल यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या दिनांक ३ मार्च, 
२०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, ठाणे महानगरपालिकेने सादर 
केलेल्या रू १०.४८ कोटी किंमतीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील रू. २,१०,५२,०३४/- 
किंमतीची खाली नमूद Hoel कामे वगळता उर्वरित रू. ८,३७,७२,०९०/- कोटी किंमतीच्या 
कामांना (या शासन निर्णया सोबतच्या जोडपत्र-१मध्ये दर्शविल्या प्रमाणे) खालील परिच्छेद ३ मध्ये 
नमूद अटी व शा्तींच्या अधिन शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


« इंडोर प्लॅट्स खरेदी करणे : रू.२८,०२,१७० (२.७१ 

© ठाहरी वने (कॅनोपीची निर्मिती) : रू.४९,९७,६०० (५ 

«७ झाडांचे पिंजरे काढणे : रू.३,८६,००० (3.98%) 

© तलावांचे आरोग्य मुल्यांकन व पर्यावरण जागृती कार्यक्रम: 
रू.२६,४५,५६० (२.५६%) 

७ तलावांचे जलसंवर्धनासाठी एरियेशन यंत्रणा बसविणे आणि 
फ्ळोटींग TESST निर्मीती करणे : रू.५०,००,००० (4%) 

© पाण्याचे टॅंकर भाड्याने घेणे : रू.५२,२०,७०४ (4.2%) 


eo] 


96) 


36) 


Ne) 


२. सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या 
कामांवरील रक्कम रू.२,१०,५२,०३४/- ठाणे महानगरपालिकेने शहराचे हरित आच्छादन 
वाढविण्याकरीता वापरणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार, सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प 
अहवाल तयार करून त्यास संबंधित शहर अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरीसह प्रशासकीय 
मान्यतेसाठी पुन्हा सादर करावा असा निर्णय समितीने घेतला. 


३. अटीव शर्ती : 


१) सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांसाठी कार्यान्वयन यंत्रणा ठाणे 
महानगरपालिका राहील. 

सविस्तर प्रकल्प अहवालातील उपरोक्त प्रशासकीय मान्यते मधून वगळलेल्या 
कामांवरीळ रक्‍कम रू. २,१०,५२,०३४/- शहराचे हरित अच्छादन वाढविण्यासाठी 
वापरण्यात यावी. त्यासाठी सदर रकमेचा सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून 
त्यास संबंधित शहर अभियंत्याची तांत्रिक मंजूरी घेवून स्थानिक संस्थेच्यास्तरावर 
अंमलबजावणी करावी. 


ne 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


3) 


४. 


सदर सविस्तर प्रकल्प अहवाला मधील कामांच्या अंमलबजावणीचा आर्थिक व भौतिक 
प्रगती अहवाल दर महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत माझी वसुंधरा अभियान संचालनालयास 
पाठविण्यात यावा. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील कामांची अंमलबजावणी प्रशासकीय मान्यता 
मिळाल्या पासून पुढील ६ महिन्यात पूर्ण करावी. 

बक्षिस रकमेपेक्षा अधिकचा खर्च झाल्यास तो स्वनिधी मधून करण्यात यावा. 

सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही करणास्तव वाढ 
झाल्यास त्यासाठी कोणताही वाढीव निधी / अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार नाही. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०५०५१७३६२१२४०४ असा आहे. 


हा आदेठशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by SANDIP S KAMBLE 


DN: IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘ENVIRONMENT AND 
CLIMATE CHANGE DEPARTMENT, postalCod t=Mahi hte 
2.5.4.20=5d7be2b5d92ced254370f6b4a45426167ed60f5 1 dcb34812d7d246 
c9a9c8557c, 
Pp: Tel yy! 79EA9C474F7D4F5206B9ED0C363B11911F0A3D59, 
ialN be -1E6E3F448F34D1DD3C4B0B04F8D07D573564E9568C0F01B 
BF302B61CD08D36F2, ‘SANDIP S KAMBLE 
D 2022.05.05 17:38:55 +05'30' 
संदिप कांबळे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 

मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण व वातावरणीय बदल यांचे खाजगी सचिव. 
मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

प्रधान सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
विभागीय आयुक्‍त, नाशिक विभाग, नाशिक 

जिल्हाधिकारी. अहमदनगर 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 

मुख्याधिकारी, संगमनेर नगरपरिषद 

निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७/तां.क.१ 


जोडपत्र-१ 


शासन निर्णय, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग क्रमांक अभियान २०२२/ प्र.क्र.५७ 


/तां.क.१ दिनांक ५ मे २०२२ चे सहपत्र. 


Sr. डा Expenditure 
Name of the Activity 
No. (Rs) 
Eee | To increase the green cover 
A Miyawaki Plantation ५६,४२,२७७ 
(Excluding cost for water tanker) 
Amrut Van 
fea (Excluding oe ae tanker) 00 abe 
C Smruti Van ६९,८८,९०१ 
शिल Butterfly Garden 83,238,428 
२ Conservation and Maintenance of Old Green areas 
A Conservation and Maintenance of Old Green areas 
(Excluding cost for water tanker) १ 
aise Creation of Urban insectarium ९९,९८,४०० 
(१) Total expenses on green cover 3,092,49,384 
3 Rainwater Harvesting and Percolation 
A To install RWH at & different locations ९९,९९,८१९ 
शि Cleaning of ११ wells ९९,९९,८८५ 
छं Rejuvenation and Beautification of Lakes, Rivers and 
nallas 
A To install mechanical screens at nallas to create 
green canopy at nallas, wall painting at nallas, ४९,४३,६६८ 
maintenance for period of १ year 
षु Promotion of renewable Sources of energy 93,819,498 
& Installation of Solar/ LED street lights १,१९,१६,४४७ 
9 Creation of Charging points for EVs 26,583,382 
Prize distribution under Majhi Vasundhara Abhiyan 40,00,000 
(२) Other environmentally friendly measures 8,48, 20,884 
Total (9) + (2) ८,३७,७२,०९० 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


